शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 


नागपूर येथे मा.राष्ट्रपती यांच्या कार्यक्रमाकरीता 


संस्थेतील मैदानामध्ये डोम तयार करण्याच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 


करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीएन-२०२३/प्र.क्र.४८२३/प्रश्ञा-१, 


गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 


९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : २९ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा: आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संवैशिवसं/ शावैमरु 
नागपूर /डोम-बांधकाम /३९६६/आय-प/२०२३, दिनांक २९.११.२०२३ 
शासन निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे 


संस्थेच्या अमृत महोत्सवी वर्ष साजरा करण्यासाठी मा.राष्ट्रपती यांच्या कार्यक्रमाकरीता संस्थेतील 


मैदानामध्ये डोम तयार करणे या कामाच्या रुपये रुपये २,९५,८७,६३३/- (रुपये दोन कोटी, 


पंच्याण्णव लक्ष, सत्त्याऐंशी हजार, Wel तेहेतीस waa) (जीएसटी सहीत) इतक्या रक्कमेच्या 


अंदाजपत्रकास पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


कामाचे नाव 


अदांजित किंमत 


at 


Erection of Pendal, Shamiyana, Dome for Hon.President visit at 
G.M.C.H.Nagpur premises for Platinum Jubilee Function 


2,845,619, 833 
(जीएसटी सहीत) 


अटी :- 
१) 


2) 


AN 


) 


oS 


Cc 
eS 
~ 


yaa) 
nm 


सदर काम करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत पुर्तता करण्यात यावी. 


प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 


महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 


तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक - 


२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३,दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणाळीचा अवलंब करुन उद्योग, 


ऊर्जा व कामगार विभागाकडीळ दिनांक २४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 


केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ 


तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 


तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 


नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएन-२०२३/प्र.क्र.४८३/प्रशा-१ 


७ इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरीता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयीबाबत शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


८) विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


९) विषयांकित कामाच्या अंदाजपत्रकावर मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची सही नसल्याने त्यांची 
सही व शिफारस घेण्याच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. प्रस्तुत बांधकामासाठी येणारा खर्च खाळील लेखाशीर्षात मंजूर होणा-या निधीतून 
भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एच-०८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० ००४१) ५३- मोठी बांधकामे 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक २०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१, 
उप विभाग-५, अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक 
१३४ (१) नुसार प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११२९१२४५२७८८१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
: C=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


SUDHIR Be ane 
1000910100: 
(सुधीर जया ATE) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
२. महाळेखापाल-२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
५. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएन-२०२३/प्र.क्र.४८३/प्रशा-१ 


६. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
८. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


